कारागृह विभागातील कंत्राटी विधि 
अधिकाऱ्याच्या मानधनात वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलई-०१२४/प्र.क्र.८/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी २०२४. 


संदर्भ :- 
१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलई-१०१३/प्र.क्र. ७/१३/तुरूंग-१, दि. १७.१०.२०१५. 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था/विधीअधिकारी-गट-अ/कंत्राटी मानधन/११६८८/क- 
१(३)/२०२३/पुणे, दि.१२.१२.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


कारागृह विभागातील अपर पोळीस महासंचाळक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या कार्यालयाच्या आथापनेवर विधि अधिकारी, गट ब हे १ पद मंजूर आहे. सदर 
पद कंत्राटी स्वरूपात भरण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाव्दारे सदर पदासाठी शौक्षणिक 
अर्हता व अनुभव तसेच पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सदर पदाच्या 
मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 
कारागृह विभागातील कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात येणाऱ्या विधि अधिकारी, गट ब या पदाच्या 


मानधनात खालीलप्रमाणे वाढ करण्यात येत आहे. 


पदनाम विद्यमान मानधन सुधारित मानधन 
विधि अधिकारी, मासिक वेतन रू.१५,०००/- + | मासिक वेतन रू.२५,०००/- + 
गट ब दुरध्वनी व प्रवास खर्च रू. ५,०००/- | दुरध्वकजी व प्रवास खर्च रू. 
असे एकत्रित रू.२०,०००/- ३,०००/- असे एकत्रित 
रू.२८,०००/- 


२. प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयातील इतर बाबी यापूर्वी प्रमाणेच लागू राहतील 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौ. संदर्भ क्र. १२४/२०२४/व्यय-८, दि.०७.०२.२०२४ अन्वये 


दर्शविलेल्या सहमतीस दर्शवून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०१२४/प्र.क्र.८/तुरूंग-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१६१५४०३८६५२९ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्रा चे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने. 
Digitally signed by GANESH MOHAN KATHAWATE 
G A N E S H M O H A N DN: लक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a08089dc0 11 0cecf37359d48237bde2fdabcef712865c52665157157 
cefbb8037, postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
serialNumber=9F40BA5D0001001E5D7FBO8F 1FO9FA7254742312881F9048 
102F68CDOED7649F, cn=GANESH MOHAN KATHAWATE 


Date: 2024.02.16 15:49:41 +05'30' 


(गणेश काथवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. निवडनस्ती/तुरूंग-१. 


oc ww A 0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


